Administrative cost to 
State/UT for implementation 
of scheme या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आविवि-२०२३/प्र.क्र. ४१/ का. १९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक- ०८/११/ २०२३. 


वाचा- 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ६०.४८०१६/१/२०२२/5७॥ 
दिनांक २८/२/२०२३. 
२. समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक 39/02/2023 व दिनांक २/११/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाकडून विविध केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनास 
निधी मिळत असतो. केंद्रीय निधीतुन मंजुर कार्यक्रमांच्या संनियंत्रणासाठी Administrative cost 
to State/UT for implementation of scheme ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना सन 
२०२३-२४ पासुन सुरु करण्यात आली असुन वाचा क्र. १ अन्वये केंद्र शासनाकडुन मार्गदर्शक 
सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. वाचा क्र. २ येथील दिनांक ३१/०८/२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये सदर योजनेकरिता लेखाशीर्ष घोषित करण्यात आले आहे. तसेच दिनांक 
2/99/2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समन्वय अधिकारी (Nodal Officer), राज्य समन्वय 
यंत्रणा( Single Nodal Agency-SNA), व अंमलबजावणी यंत्रणा (Implementing Agency ) 
घोषित करण्यात आळे आहे. आता, वाचा क्र. 9 येथील केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय- 

Administrative cost to State/UT for implementation of scheme या १०० टक्के 
केंद्र पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या वाचा क्र. १ येथील पत्रान्वये निर्गमित 
करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार करण्यास सदर झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. योजनेच्या अंमलबजावणीरिता वाचा क्र. २ येथील दिनांक ३१/०८/२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये घोषित करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाचा वापर करणेत यावा. 


३. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीबाबत केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडुन आजवर देण्यात 
आलेल्या सुचनांचे अनुपालन करुन योजनेकरिता प्राप्त होणा-या निधीच्या विनियोजन 
करण्याची दक्षता वाचा क्र. २ येथील दिनांक २/११/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णायान्वये घोषित 
करण्यात आलेल्या राज्य समन्वय यंत्रणा( Single Nodal Agency-SNA) यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०२३/प्र.क्र. ४१/ का. १९ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०८१११६०६७५२४ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SACHIN SHRIPATI KHANDEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
SAC H | N S H RI PATI ou=TRIBALDEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=22255a34cff07 13981 179442f0ceb1 132d8d35bdb843 
7aaab4ab21¢1c5154, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


bif. = , st=I 

serialNumber=752F5B5CA7204855AC124E7354BAF 19407343 
K H A N D E KA R E£A2B436448745D6FC6F481 AF2BA, cn=SACHIN SHRIPATI 

KHANDEKAR, 

Date: 2023.11.08 11:16:32 +05'30' 


(स. श्री. खांडेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 

३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 

४. सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास ), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 

६. सर्व मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

७. सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 

८. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 

९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१०.मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

११.मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, 
ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२.मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१३.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१४.सर्व उप सचिव/अवर सचिव आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 

१५.निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 

१६.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१७.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 

१९.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 

२०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

२१.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२२.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२३.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२६.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२७.निवडनस्ती (का-१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


